स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (ना.) २.० अंतर्गत 
बार्शी टाकळी नगरपंचायत, जि. अकोला च्या 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०२४/७५८२०३९४(७९)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
३रा मजला, मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.9७/नवि-३४ दि.१५ जुले, २०२२. 
२. राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दि. २३.०७.२०२४ रोजीच्या १२ व्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना: 

केंद्र शासनाच्या "स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.०" च्या धर्तीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 
(नागरी) २.० ची अंमलबजावणी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सुरू करण्यात आली आहे. या 
अभियानांतर्गत राज्यातील सर्व शहरे PRA करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट असून या अंतर्गत शहरातील सर्व 
प्रकारच्या घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन व शाश्वत स्वच्छता आणि वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करणे 
समाविष्ट आहे. 
२. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत बार्शी टाकळी नगरपंचायतीच्या घनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकल्पाच्या प्राप्त प्रस्तावास मा. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील 
राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दि. २३.०७.२०२४ रोजीच्या १२ व्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. सदर 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत बार्शी टाकळी नगरपंचायतीच्या घनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकल्पाच्या प्रस्तावास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दि. २३.०७.२०२४ रोजीच्या १२ व्या बैठकीत दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरून पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार परिच्छेद-२ मध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १/३ 


बार्शी टाकळी नगरपंचायतीच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा तपशील 


MoHUA Approved 
CSWAP Approved Proposal 
Sr. Additional 
No. Comberteny Qty Amount Qty Total Cost Central ele vee Cost / 
(TPD)| (Rs) | (TPD)| (र. share Share Share | (savings) 
र i (Rs.) (Rs.) (Rs.) (Rs.) 


Wet Waste 
Plant - 
f Compost 8.00 | ४६,००,००० | ३.३८ | ५९,५२,७५३ | 23,090,000 | 20,190,000 | 2,30,000 | 93,42,043 
(@ Rs. 11.5 
lakh /TPD) 


Dry Waste 


Bate | २.०० | १७,००,००० | २.६५ | ९,९३,९२५ | ४,९६,९६२ | ४.४७,२६६ | ४९,६९६ | (७,०६,०७५) 


lakh /TPD) 


Scientific 
Landfill 
(@ Rs. 6.5 
lakh /TPD) 


०.७३ | 82,000 | 0.49 | 30,909,938 | 2,3&,000 | 2,942,800 २३,६०० २५,४५,५३४ 


Adjustment from Savings from MRF# ३,५३,०३८ | 3,909,038 34,308 


Total &9,02,000 ९९,६४,२११ | ३३,८६,००० | 30,800,800 | ३,३८,६०० | ३१,९२,२१२ 


*Savings from MRF to be adjusted for Compost and SLF. 


२. उपरोक्त बार्शी टाकळी नगरपंचायतीच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबत अटी व arc: 


२.१) सदर प्रकल्पांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था राहील. 

२.२) उपरोक्त मंजूर प्रकल्पाचे काम तात्काळ ई निविदा प्रक्रिया राबवून करावे. 

२.३) ई-निविदा प्रक्रिया राबविताना सर्व wafea नियमांचे पाळन करणे संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेस बंधनकारक असेल तसेच यासाठी केंद्र शासनाकडून नमुना निविदा प्रक्रिया व कार्यपद्धती विहित 
करण्यात आली असेल तर त्याचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. 

२.४) सदर प्रकल्पा अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या खर्चामुळे आदर्श आचार संहितेचा भंग होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

२.५) सदर प्रकल्पा अंतर्गतची कामे सुरू करण्यापूर्वीच्या स्थितीचे चित्र व काम पूर्ण झाल्यानंतरची कामाची चित्रे 
कार्यान्वयीन यंत्रणेने अभिलेखात जपून ठेवावीत. 

२.६) केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) 
यांनी देशातील शाहरांना घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी निर्धारित केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वाचे पालन करावे. 

२.७) उपरोक्त प्रकल्पांच्या कामांचा प्रगती अहवाल दरमहा संचालनालयास सादर करावा. सदर प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी विहित मुदतीत करण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याधिकारी यांची राहील. 


३.निधी वितरण:- 


३.१) सदर प्रकल्पाकरीता केंद्र, राज्य व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हिस्सा उपरोक्त तक्त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे राहील. केंद्र, राज्य व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था हिस्सा वगळून अधिकची रक्‍कम संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या स्वनिधीतुन भरावी. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प 


पृष्ठ २/३ 


मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. यासाठी कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध करून दिले 
जाणार नाही. 

३.२) ई-निविदा अंती खर्च प्रकल्प खर्चापेक्षा कमी असल्यास शिल्लक रक्‍कम शासनास जमा करण्यात यावी. 

३.३) सदर प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा निधी केंद्र शासनामार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या प्रमाणात 
उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

३.४) सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा वापर 
इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 

३.५) प्रकल्पाच्या एकत्रित खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात सादर करणे 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

३.६) सदर प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याच्या प्रथम हप्त्याच्या निधीचे 
विहित नमुन्यातील ७५% खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र भौतिक प्रगतीसह सादर केल्यानंतर द्वितीय हप्ता 
केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्धतेनुसार वितरीत करण्यात येईल. 

3.0) सदर प्रकल्पाचे काम अन्य कोणत्याही योजनेतून अथवा स्वउत्पन्नातून होत नाही यांची खातरजमा संबंधित 
कार्यान्वयीन यंत्रणेने करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कामांची द्विरुकक्‍्ती होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 

आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८१४१८४००२५०२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIRUDDHA VENKTESH JEWLIKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 

A N | R U D D H A DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=29c6c42b5811a121a201ecd7aceaac3251c7d1ded31fflb6ela 
88d86b600c6bd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


V E N KTE S H J EW [_ | KA R serialNumber=B986D51C7C29938C2BBB530563F07DFC61C84B730CB 
9118407ECAB6A27C67C4C, cn=ANIRUDDHA VENKTESH JEWLIKAR 


Date: 2024.08.14 18:54:33 +05'30' 


(अनिरुद्ध जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

६) जिल्हाधिकारी, अकोला. 
) 
) 
) 


राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ HERTS अभियान (नागरी) संचालनालय, मुंबई. 
मुख्याधिकारी, बार्शी टाकळी नगरपंचायत, जि. अकोला. 

महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 

१०) महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 

११) उप सचिव (नवि-३४/नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती,नवि-३४. 


पृष्ठ ३/३ 


